आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत होणाऱ्या 
कामांच्या व्याप्ती आणि कार्यपध्दती यामध्ये अध्ययन 
करून अधिक गतिमान पध्दतीने कामे होण्याकरिता 
अभ्यास करून मार्गदर्शक तत्वांबाबत अंतिम निर्णय 
घेण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः स्थाविका - ०५१६/ प्र.क्र.9९/का.१४८२ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- ३ ऑगस्ट, २०२० 


संदर्भ:- (9) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः स्थाविका-०५१६/ प्र.क्र.७९ /का.१४८२, 
दिनांक २१/६/२०१६ 
(२) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः स्थाविका-०६१६/ प्र.क्र.९६ /का.१४८२, 
दिनांक १२.७.२०१६ 


प्रस्तावना: 
आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत होणाऱ्या कामांच्या व्याप्ती आणि कार्यपध्दती यामध्ये 


अध्ययन करून अधिक गतिमान पध्दतीने कामे होण्याकरिता अभ्यास करून अंतिम निर्णय घेण्यासाठी 
मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या दिनांक ७ जून, २००६ रोजी झालेल्या बैठकीत 
घेतलेल्या निर्णय क्र. ९ अन्वये घेण्यात आला होता. त्यानुसार नियोजन विभागाच्या शासन निर्णय 
क्र.स्थाविका-०५१६/प्र.क्र.9९/का.१४८२, दि. २१ जून, २०१६ अन्वये मंत्रीमंडळ उपसमिती गठित करण्यात 
आली आहे. तथापि, नविन मंत्रिमंडळ गठित झाल्याने सुधारीत शासन निर्णय निर्गमित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णयः- 
आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत होणाऱ्या कामांच्या व्याप्ती आणि कार्यपध्दतीचे अध्ययन 


करून अधिक गतिमान पध्दतीने कामे होण्याकरिता मा. उपमुख्यमंत्री (नियोजन व वित्त) यांच्या 
अध्यक्षतेखाली पुढीलप्रमाणे मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात येत आहे:- 


अ.क मा. मंत्री महोदयांचे नाव पदनाम 
ष्र मा. श्री. अजित पवार, उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) अध्यक्ष 
२ मा. एकनाथ शिंदे, ( नगर विकास/सार्व. बांधकाम (सार्व. उपक्रम) सदस्य 
३ मा. श्री. बाळासाहेब थोरात, मंत्री (महसूल) सदस्य 
8 मा. श्री. हसन मुश्रीफ, मंत्री (ग्रामविकास व पंचायत राज) सदस्य 
4 मा. श्री. अमित देशमुख मंत्री (वैद्यकिय शिक्षण/सांस्कृतिक कार्य) सदस्य 
& मा. श्री. शंभुराजे देसाई राज्यमंत्री (गृह (ग्रामीणो/वित्त व नियोज/राज्य | सदस्य 
उत्पादन शुल्क/कौडल्य विकास व उद्योजकता/पणन) 


झासन निर्णय क्रमांकः स्थाविका - ०५१६/ प्र.क्र.9९/का.१४८२ 


३. आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमाच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये वेळोवेळी सूचविण्यात येणारे 
सुधारणा/बदळ करणे तसेच नविन बाबी समाविष्ट करण्यासंदर्भात मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत निर्णय 
घेण्यात येईल. मंत्रीमंडळ उपसमितीची बैठक अध्यक्ष, यांच्या निर्देशानुसार आयोजित करण्यात येईल. 

४. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर शासन निर्णय उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२००८०३१६१४१३२०१६ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Debashish Chakrabarty 


bs DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=Planning 
e a S h | S h Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=ffe37 1edcb421df3377c08709b70280e6ee8b48b5 
373207762190fcdad9a77ed, 


serialNumber=95d383c8c075e901d5ea38025 3ffca99ff939 


d41e07ddb8ef6cf53b9de72e834, cn=Debashish 
Chakrabarty 
D 


ate: 2020.08.03 17:02:24 +05'30' 


(देबाशिष चक्रबर्ती ) 
अपर मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत अग्नेषितः- 
१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव. 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
३) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
४) मा.मंत्री (सर्व) यांचे खाजगी सचिव, 
५) मा.राज्यमंत्री (सर्वी यांचे खाजगी सचिव, 
६) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
७) मा. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव(सर्व) 
८) सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
९) विभागीय आयुक्त, (सर्व), 
१० जिल्हाधिकारी, (सवी, 
११) नियोजन विभागातील सर्व सहसचिव/उपसचिव 
१२) सर्व उप आयुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्‍्तांचीकार्यालये, 
१३) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, 
१४) संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई, 
१५) महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर, 
१६)महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर, 
१७) संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
१८) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
१९) सर्व जिल्हा नियोजन अधिकारी, 
२०) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
२१) सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
२२) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्थाविका - ०५१६/ प्र.क्र.9९/का.१४८२ 
२३) बहुजन समाज पार्टी, डी-१, इन्सा हटमेंट, आझाद मैदान, मुंबई-१, 
२४) भारतीय जनता पाटी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ.बॅरॅक क्र.१, योगक्षेमसमोर, वसंतराव भागवतचौक, 


नरीमन पॉईंट, मुंबई-२०, 
२५) इंडियन नॅशनल काँग्रेस, महाराष्ट्र Weal काँग्रेस (आय) समिती, टिळक भवन,काकासाहेब गाडगीळ 


मार्ग, दादर, मुंबई-२५, 
२६) नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी भवन, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, नरिमन पॉईन्ट, मुंबई-२१ (५ प्रती), 


२७) शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई-२८, 
२८) निवड नस्ती/का-१४८२, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


